सुधारीत प्रशासकीय मान्यता- 

खेड-राजगुरूनगर, जि. पुणे येथे नवीन न्यायालयीन 
इमारत (स्टील्ट--६) (१० कोर्ट हॉल) बांधकाम 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी ११२४/प्र.क्र.२८/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जुले, २०२४ 


पहा :- 


१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र. सीसीबी-१११९/प्र.क्र.११८/का-१३, दिनांक १ 
जुले, २०२१. 

२) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) 
६०५१/ १९८४(१५)/१०८१/२३९३५, दिनांक ७ मे, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये खेड-राजगुरूनगर, जि. पुणे येथे नवीन 
न्यायालयीन इमारत (स्टील्ट--६) (१० कोर्ट हॉल) बांधण्याकरिता रू.१२,३९,५८,०००/- इतक्या खर्चास 
मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. तद्नंतर उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ येथील मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांच्या पत्रान्वये खेड-राजगुरूनगर, जि. पुणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत 
(स्टील्ट--६) (१० कोर्ट हॉल) बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


खेड-राजगुरूनगर, जि. पुणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (स्टील्ट--६) (१० कोर्ट हॉल) 
बांधण्याकरिता रु.२७,६९,१०,०००/- (रुपये सत्ताविस कोटी एकोणसत्तर लक्ष दहा हजार फक्त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अनू.क्र. तपशील रक्‍कम (रु.) 
अ) | आवश्यक बाबी 
शि . | बांधकामाचा खर्च (रॅम्प ,रेन हारवेस्टिंग ,पंप हाऊस ,पाणीपुरवठा व १४,४६,२९,५९२.४० 
जलजनिस्सारण व्यवस्था सह) 
२. | SFIS ग्लेझिग ,फायर दरवाजा इ. ४८,७८,०८४.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी ११२४/प्र.क्र.२८/का-१३ 


३. | फॉल्स सीलिंग ८५,३६,५०१.०० 
संरक्षक भिंत,बंदिस्त गटर,अंतर्गत रस्ते,वाहतूक व्यवस्था, मैदानाचा १,४३,१६,२१३.०० 
विकास इ. 

५. | गुणनियंत्रण चाचणी मूल्य ४,११,५४५.०० 

६. | रॉयल्टी मूल्य ८३,८०७.०० 

एकूण (अ) १७,२८,५५,७४२.०० 

ब) | फर्निचर २,४२,६०,३९०.०० 

एकूण (ब) २,४२,६०,३९०.०० 

क) | विद्युत कामे 

७. | अंतर्गत विद्युतीकरण ४२,५२,०२२.०० 
बाह्य विद्युतीकरण, ट्रान्सफोर्मर इ. ३८,६३,५५८.०० 
अग्निशमन व्यवस्था ५०,००,०००.०० 

एकूण (क) १,३१,१५,५८०.०० 

ड) | वैकल्पिक बाबी 

in Ae ग सी. १०,००,०००.०० 
शि . | लिफ्ट ८०,००,०००.०० 
१२. ए.बी. रूम, पंप, जनरेटर इ. १०,००,०००.०० 
१३. सी.सी.टी.व्ही 4,00,000,00 

एकूण (ड) १,०५,००,०००.०० 

इ) | इतर तरतुदी 

१४. | वस्तु व सेवा कर (बांधकाम खर्चाच्या १८%) ३,११,१४,०३३.०० 
१५. | कामगार विमा कर (बांधकाम खर्चाच्या ०.५%) ८,६४,२७८.०० 
१६. | आकस्मिक खर्च (बांधकाम खर्चाच्या ४%) ६९,१४,२२९.६७ 
१७. | भाव वाढ ( बांधकाम खर्चाच्या १०%) १,७२,८५,५७४.०० 
एकूण (इ) ५,६१,७८,११४.६७ 

एकूण प्रकल्प खर्च (अ--ब.-क--ड--इ-) ST |  २७,६९,०९,८२६.६७ 

एकूण रुपये -: २७६९.१० लक्ष 


२. हौ सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
पुणे च्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी ११२४/प्र.क्र.२८/का-१३ 


2s 


8) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 


कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१२३/ प्र.क्र.१७७/ 


७) 


८) 


तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 


दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क.२१०/ इमारती-३, 


दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


९) सदर काम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत पूर्ण करण्यात यावे. 


qo) अंदाजपत्रकीय कामात बदल HS AA. 


११ 


१२ 


) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 


कामाच्या व्याप्तीत deo किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 


) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास 


याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी 
घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात 
येईल. 


१३) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, सीव्हीसी तत्वे, वित्तीय 


मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 


१४) आवड्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने 


94) 


दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
असेल. 


सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेतील तांत्रिक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा 
अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळेच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाची असेल. 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक 


बांधकामावरीळ भांडवळी खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-कार्यक्रमांतर्गत-(०३) 


न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम),५३- मोठी बांधकामे 
(४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा) (२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), 
५३- मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र अर्थसंकल्पात 


तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी ११२४/प्र.क्र.२८/का-१३ 


र हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६५/२०२४/ इमा-२, 
दिनांक ३ जुले, २०२४, आणि मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाळील व्यय अग्रक्रम 
समितीच्या दिनांक ३ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त 
विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातीलळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम were मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७२३१५२२५७४४१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e0 1 9c90ad5db684984df1 1 3ed09062245cb9e042be5b 


GAIKWAD ee 
(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार -नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३) मा.महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
४) मा.प्रबंधक, निरिक्षणे-२, बी (डब्ल्यू) शाखा, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

१०) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, खेड-राजगुरूनगर, जिल्हा पुणे 
99) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१२) सार्वजनिक बांधकाम वि मा. 

93) भाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४) वित्त विभाग५-व्यय/, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६) कक्ष अधिकारी, का.११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७) निवड नस्ती/संग्रहार्थ, का.१३ 


) 
) 
) 
) 
५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे, 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


